उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा जि.चंद्रपूर येथील 
३५ अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१९ /प्र.क्र. ७३/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १९ मार्च,२०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पद॒आ २०१८/प्र.क्र.१७९/आरोग्य -3, 
दिनांक- १६.१०.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ नागपूर मंडळ, 
नागपूर/अपदे मुदतवाढ/१९-२०/३३७७-७८/१९, दिनांक-२१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा जि. चंद्रपूर येथील ३५ अस्थाई पदांना 
दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आतायाशासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उप संचालक, आरोग्य सेवा, 
नागपूर मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा जि. चंद्रपूर येथील ३५ 
अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
(०१)(०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२०१ ४६२४) 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/प्र.क्र. ७३/आरोग्य-३, 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- २१.०२.२०१९ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१६१७१८२५३९१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
. Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Ros h a n | DN: CN serail Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


Di Nn es h Maharashtra, O = Government 


, , Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Kadam Patil 0७0, 


+05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

९. वैद्यकीयअधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय वरोरा जि. चंद्रपूर 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


sndespumdd * 7000 
१./०/०॥१ pradest | 121190१ 


Pet ७४५ 


४॥>>४ Di>Pibabe ib Qh ७७७ ०2०८2०१७८2 2 ४३०८६ 
oo 


(co 
(co 
(०० 
(co 
(० 
(०० 
(० 
(० 
(० 
(० 


००५७) 008 %t-003%8 


०*३० ph oe 


° 


ट्‌ 


~~ 
\ 
७ 


ca 


